RNI No.MAHBIL /13/ 2 /2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ४२ ] 


बुधवार , सप्टेंबर १९ , २०१८ / भाद्र २८ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ०३ 


असाधारण क्रमांक ४२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांजकडून 

नाशिक विभाग , नाशिक 


आदेश 


क्रमांक नपा-१/ २/ ६७८७/ २०१८.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ९ (२) मधील तरतुदीस 
अनुसरून , संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांचा इतर मागासवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) सोबतच्या तक्त्यात अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा नगरपरिषदेसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या 
सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा इतर मागासवर्ग यांच्या सदस्य संख्येसह) आणि 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या इतर मागासवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. मा . संचालक , 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु/ २००१/प्र. क्र . १/२००१/५, दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारान्वये आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०१४/प्र . क्र. १५/ का -६, दिनांक २२ मे २०१५ अन्वये प्राप्त सूचनांच्या 
अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


( १ ) 


वि (एच) ३३२ 


तक्ता 


नगरपरिषदेचे 


राखूनठेवलेलीसदस्यसंख्या 


रकाना५पैकीस्त्रियांसाठीराखूनठेवलेल्याजागांचीविभागणी 


नाव 


लहान 

लहाननिवडून नागरीनागरीक्षेत्राचाद्यावयाची 

वर्ग 

सदस्यसख्या 


क्षेत्राचे 
नाव 


नागरिकांच्या 


स्त्रियां साठी 


अनुसूचित जातीसाठी 


अनुसूचित जमातीसाठी 


मागास 


अनुसूचित 

जातीसाठी (रकाना६पैकी) 


अनुसूचित जमातीसाठी (रकाना७पैकी) 


नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी (रकाना८पैकी) 


सर्वसाधारण 


प्रवर्गासाठी 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


जिल्हा 
अहमदनगर 


क 


१ 
९ 


१० 


०२ 


00 


०५ 


०१ 


00 


०३ 


०६ 


श्रीगोंदा नगरपरिषद 


श्रीगोंदा नगरपरिषद. 


राजाराममाने, विभागीयआयुक्ततथा 
प्रादेशिकसंचालक, 

नगरपरिषद 
प्रशासन 
, नाशिकविभाग,नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १ ९, २०१८ / भाद्र २८, शके १९ ४० 


नाशिक 
रोड 
, 
१४ 
सप्टेंबर 
२०१८ 
. 


ORDER 


No. 
NP-1 
/2/ 
6787 
/ 
2018.-UnderSection9 
(2)of 
theMaharashtraMunicipalCouncils 
,NagarpanchayatsandIndustrialTownshipsAct,1965,taking intoconsiderationtheavailablepopulationfiguresofCensusfortheconcernedMunicipalCouncil(includingthepopulationofScheduledCastes, ScheduledTribesandOtherBackwardClassesofCitizens)thenumberofelected 
Councillorsinrespectofbelowstated 
MunicipalAreas 
inShrigonda Nagarparishad,districtAhmednagarisfixedasmentionedinfollowingtable. 


Similarly,thenumberofseatstobereservedforWomen(includingtheseatsbelongingtoScheduledCastes,ScheduledTribesandOther BackwardClassesofCitizens)andthenumberofseatstobereservedforScheduledCastes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassesof Citizensare 
alsofixedasmentionedin 
thetable.ThisOrderisissuedasper 
thepowersdelegatedbytheOrderofDirector,MunicipalAdministration, MumbaibearingNo.NPS-2001/PK-1/2001/5,dated1stJanuary2001andasperdirectionsissuedbyStateElectionCommission,MaharashtraState videOrderNo.RANIAA/NP-2014/Pra.kra.15/Ka-6,dated22ndMay 
2015. 


Table 


No.ofseatsreserved 


OutofCol. 
(5)No.ofseatsreservedforWomen 


Nameof 
Municipal Council 


Women 


Nameof 
Class 
ofNo.of SmallerSmallerElected UrbanUrbanCoun AreasAreas 
cillors 


ScheduledScheduled 
CastesTribes 


Other Backward Classesof Citizens 


Scheduled Castes (outof 
Col. 
6 
) 


Scheduled 

Tribes (outof 


OtherBack ward 
Classes 

ofCitizens (outofCol.8) 


General 


Col. 
7 
) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


District 
Ahmednagar 


с 


19 


10 


02 


00 


05 


01 


00 


03 


06 


ShrigondaShrigonda 

NagarNagar 
parishad parishad 


RAJARAM 
MANE 
, 
DivisionalCommissionerandRegional 
Director, MunicipalAdministration,NashikDivision,Nashik. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १ ९, २०१८ / भाद्र २८ , शके १९ ४० 


NashikRoad,14thSeptember2018. 


ONBEHALFOFGOVERNMENTPRINTING,STATIONERYANDPUBLICATION,PRINTEDANDPUBLISHEDBYSHRI.SANJAYBABURAOWAICHAL,PRINTEDATYERAWADAPRISONPRESS,PRISONCOMPOUND, YERAWADA,PUNE-411006ANDPUBLISHEDATYERAWADAPRISONPRESS,PRISONCOMPOUND,YERAWADA,PUNE-411006.EDITOR:SHRI.SANJAYBABURAOWAICHAL. 


